मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल रिट याचिका क्र.१०७३५/२०२० शोभना 
शिक्षण संस्था विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर व ५१ 
सलग्न याचिकांमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या विशेष समुपदेशी यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.९१/का.८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०५ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ:- 
१, विधी व न्याय विभागाचा शासन निर्णय क्र. मिटींग-२०११/(२४९)/का-१४,दि.१५/०२/२०१४ 
२. महिला व बाल विकास विभागाचे पत्र क्र.रिटपी-२०२०/प्र.क्र.११/का-०८, दि.६/८/२०२० 
3. अँड. श्री. पी. व्ही. मंडलिक, जेष्ठ वकील यांचे दि.११/०१/२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१०७३५/२०२० शोभना 
शिक्षण संस्था विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर व ५१ सलग्न याचिका दाखल झाल्या होत्या.सदर 
न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी संदर्भ क्र. २ वरील पत्रान्वये विशेष 
समुपदेशी मंडळावरील, श्री. पी.व्ही.मंडलिक यांची नेमणूक करण्यात आली होती. ही न्यायालयीन 
प्रकरणे मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दि.२२/१२/२०२० च्या आदेशान्वये 
एकत्रितपणे निकाली काढण्यात आली आहे. सदर न्यायालयीन प्रकरणातील श्री. पी.व्ही.मंडलिक 
यांची व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१०७३५/२०२० शोभना 
शिक्षण संस्था विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर व ५१ सलग्न याचिकांमध्ये अँड. श्री. पी. व्ही. मंडलिक, 
जेष्ठ वकील यांनी शासनाची बाजू मांडल्याप्रकरणी संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये विनंती केल्यानुसार व संदर्भ 
क्र. १ येथील शासन निर्णयामध्ये एकत्रित याचिकांबाबत अदा करावयाच्या फी बाबतच्या निर्देशास 
अनुसरून या शासन निर्णयान्वये अँड. श्री. पी. व्ही. मंडलिक, जेष्ठ वकील यांना व्यावसायीक दराने 
₹१,५०,००० (अक्षरी रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) इतकी फी खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या 
बाबींकरिता अदा करण्यास मान्यता देण्यात आहे. 


अ.क्र तपशील रक्‍कम (रुपये) 

a | विचारविनिमय फी रु.२५,०००/- 

२ सुनावणी युक्‍तीवाद फी रु.१,२५,०००/- 
एकुण रु.१,५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.९१/का.८ 


२. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-२, २२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०- 
सचिवालय (०१) (09) महिला व बाल विकास विभाग-(२२५१ ०४३६) या लेखा शिर्षांतर्गत २८- 
व्यावसायिक सेवा या उद्दीष्टाखाली सन २०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दिनांक २९ जुले 
२०१५ चे परिशिष्ट-अ,वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८,भाग-पहिला,उप विभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेमध्ये सुधारणा,भाग-पहिला, उप 
विभाग-दोन,अनु.क्र.४९ मधील नियम १६६-अ, अन्वये प्रशासकीय विभागप्रमुख यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

> सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८०२१८१७१५७७३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR 

MAHESH 

ASHOKRAO क 

(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

99. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८.सर्व जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी. 

१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती, का-०८ 


-0 
— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


